पोलीस आयुक्‍त व पोलीस अधीक्षक यांची 
कार्यालये आणि इतर कार्यालये यांच्या 
आस्थापनांवरील मानसेवी बालरोगतज्ञ यांची 
४८ पदे आणि इतर वेगवेगळ्या संवंर्गातील २० 
पदे, अशा एकूण ६८ अस्थायी पदांना दिनांक 
०१.०३.२०१९ पासून दिनांक ३०.०९.२०१९ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. पोरुग्णा-०११९/प्र.क्र.५९/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक ०७ मार्च २०१९. 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. संकीर्ण ०३१६/प्र.क्र.१९८/पोल-७, दिनांक 
३०.०९.२०१६ 

शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. पोरुग्णा-१०१७/प्र.क्र.५३७/पोल-७, दिनांक 
२४.०९.२०१८ 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क., 
दिनांक २१.०२.२०१९. 

पोळीस महासंचालक, म.रा. यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोमसं/ २६-ब/ 
६१४३/ मुदतवाढ/ पोल-७/ १४/ २०१२, दिनांक ०६.०१.२०१९. 


वाचा :- १ 


~ 


डे 


(2 


& 


प्रस्तावना. 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांच्या अधिपत्याखाळील पोळीस 
आयुक्‍त व पोलीस अधीक्षक यांची कार्यालये आणि इतर कार्यालये यांच्या आस्थापनांवरील 
मानसेवी बालरोगतज्ञ यांची ४८ पदे आणि इतर वेगवेगळ्या संवर्गातील २० पदे, अशी एकूण 
६८ अस्थायी पदे (set Te, TE विथाण क्र. संकीर्ण ०४१६/शर क्र:१९८/पोल-७, दिनांक 
30,09.209§, यामध्ये किनिर्दिष्ट Had) यांची मुदत, शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. 
पोरुग्णा-०९१८/प्र.क्र.३४९/पोल-७, दिनांक २४.०९.२०१८ द्वारे, दिनांक ०१.१०.२०१८ पासून 
ते दिनांक २८.०२.२०१९ पर्यंत वाढविण्यात आळी होती. आता उक्त पदांना आणखी मुदतवाढ 
मिळणेबाबत पोलीस महासंचालक यांच्या कार्यालयाच्या संदर्भाधीन पत्राद्वारे विनंती करण्यात 
आली आहे. 
२. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 
२१.०२.२०१९, द्वारे " सर्व प्रज्मासकीय AHA त्यांच्या आळृतिबंधात TANTS असलेल्या 
अस्थायी पदांना THA यापूर्वी आढावा HAT केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु 
ज्यांचा CII आछृतिनंधात करण्यात आलेला नाही. HT अस्तित्वात असलेल्या पर्व 
अस्थायी फ्दांना दिनांक 09.03.2099 ते दिनांक 3०.०९.२०१९ VAT र्‍ुदतवाढ देण्याचे 
अधिकार “देण्यात आले आहेत. त्या अनुसार, शासनाने पुढील निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पोरुग्णा-०११९/प्र.क्र.५९/पोल-७. 


शासन निर्णय. 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. संकीर्ण-०३१६/प्र.क्र.१९८/पोल-७, दिनांक 
३०.०९.२०१६, यामध्ये निर्दिष्ट केलेल्या, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या 
अधिपत्याखाळील पोलीस आयुक्‍त व पोलीस अधीक्षक यांची कार्यालये आणि इतर कार्यालये 
यांच्या आस्थापनांवरीलळ मानसेवी बालरोगतज्ञ यांची ४८ पदे आणि इतर वेगवेगळ्या 
संवर्गातील २० पदे, अज्ञा एकूण ६८ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०१९ पासून ते दिनांक 
३०.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास, पुढील अटींवर, याद्वारे, मान्यता देण्यात येत आहे. 


अटी- 


१) सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी रिक्‍त असलेल्या पदांना ही मुदतवाढ लागू 
राहणार नाही. 

२) उक्त ६८ पदे ज्या अटी व शर्ती यांच्या अधीन मंजूर करण्यात आली आहे, त्या अटी व 

शर्ती यांचे काटेकोरपणे अनुपालन करण्यात यावे. 

पदांचा आढावा घेऊन सुधारित आकृतिबंध शासनाच्या मान्यतेसाठी तात्काळ सादर 

करावा. यानंतर आकृतिबंध निश्चित करण्याकरिता उक्त पदांची मुदत वाढवून 

मिळणार नाही, याची नोंद घ्यावी. 


२. उक्त ६८ पदांचे वेतन व भत्ते यांवरील खर्च हा सन २०१८-१९ व २०१९-२० या वित्तीय 
वर्षांकरिता संबंधित लेखाशीर्षांखाली मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागवण्यात यावा 


AN 
~~ 


३. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३१३१६३९४६२१२९ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SWAPNIL 

GOPAL BORSE = : 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/ विधानपरिषद, यांचे खाजगी सचिव, 
विधान भवन, मुंबई. 
) मा. राज्यमंत्री, गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) 
) 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
संचालक, आरोग्य सेवा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोरुग्णा-०११९/प्र.क्र.५९/पोल-७. 


प्रत- 


) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
५) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा)-१, मुंबई. 
) 
) 
) 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा)-२, नागपूर. 
कार्यासन अधिकारी (आ.पु.क.), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, नवीन मंत्रालय, नवीन गो.ते. 
रुग्णालय इमारत, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई. 
) निवड फाईल (पोळ-७). 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


